बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव -जामोद व 
संग्रामपूर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण 
मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-२)/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२ (२)/रस्ते दर्जोन्न्ती -बुलडाणा /२०२२/४४३६, दि.१४/१०/२०२२ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद व संग्रामपूर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगांव जामोद व 
संग्रामपूर तालुक्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-२)/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 

एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 

(कि.मी. 

तालुका -जळगाव-जामोद 

१. | नावखुर्द जोड रस्ता. ०/० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-६९ 
२ गाडेगाव खु. ते सुकळी रस्ता. | ०/० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-७० 
३. आसलगाव ते धानोरा रस्ता. ०/० ते १/०० १.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-७१ 
४. जामोद ते सावळा रस्ता. ०/० ते ६/०० ६.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-७२ 
प. पिप्रीखोद्रीते मानेगाव रस्ता. o/o ते ६/०० ६.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-७३ 
६. खांडवी ते सातळी रस्ता. ०/० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-७४ 


७. । ईस्लामपुर ते लिंगाटापरी रस्ता. | ०/० ते ४//०० ।४.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-७५ 


८. | ईस्लामपुर ते प्यारसिंगटापरी । 0/0 ते ३/०० ३.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-७६ 


रस्ता. 
९. रामा ते वायाळ रस्ता. ०/० ते १/०० १.०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग-७७ 
एकूण २९.५०० 
तालुका -संग्रामपुर 
णि रिंगणवाडी ते काकनवाडा फाटा | ०/० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-८८ 
रस्ता. 
२. वरवट बकाल ते काकनवाडा । ०/० ते २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-८९ 
फाटा रस्ता. 
बावनबीर ते दानापुर रस्ता. ०/० ते ६/०० ।६.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९० 
काथारगाव ते पिपी रस्ता. ०/० ते १/२०० ।१.२०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९१ 
प. झाशी ते मारोड रस्ता. ०/० ते 3/00 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९२ 
पळशी ते निवाना रस्ता. ०/० ते ४/०० ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९३ 
७. | पज़िमा ते गोविंद महाराज ०/० ते २/०० |।२.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९४ 
आश्रम रस्ता. 
टू. कोंद्री ते वांगरगाव रस्ता. ०/० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-९५ 
९. ।पातुर्डी ते जास्तगाव रस्ता. ०/० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९६ 
१०. | वानखेड ते वरवट बकाल रस्ता. | ०/० ते ३/५०० ।३.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-९७ 
(| १. ।पातूर्डा ते खिरोडा रस्ता. ०/० ते ४/०० | 8.00 feat. । ग्रामीण मार्ग-९८ 
१२. | बावनबीर ते पचाळा फाटा पोच । ०/० ते २/०० २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-९९ 
रस्ता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-२)/नियोजन-२ 


१३. | वरवट ते उमरा रस्ता. ०/० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१०० 
१४. | पळशी ते उमरा रस्ता. ०/० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१०१ 
१५. ।टूनकोब. ते सायखेड रस्ता.  । 0/0 ते ५/०० ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१०२ 
१६. | टूनकी ते पाचाळ फाटा ०/० ते ६/०० |६.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१०३ 
पोचरस्ता. 
१७. । पातुर्डी ते टेंभीनगर रस्ता. o/o ते १/०० १.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१०४ 
१८. । लाडणापूर ते शिवाजीनगर ०/० ते ३/०० ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१०५ 
रस्ता. 
१९. | जूनीवसाडी ते शिवाजीनगर  ।०/० ते ३/००  ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१०६ 
रसता. 
एकूण ६०.७०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९०.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३३००.९६० 4+ 
९०.२००) म्हणजेच ३३९१.१६० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०९१२४४३०९४१८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(1.4. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७९ (भाग-२)/नियोजन-२ 


२) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 


रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


